महाराष्ट्रशासन 


सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एएससी-१५१९/प्र.क्र.१६३/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
तारीख: ३१ ऑगस्ट, २०२० 


संदर्भ - १) सा.प्र.वि.पत्र क्र.संकीर्ण-१००४/प्र.क्र.४८/०४/१४-अ, दिनांक ७.६.२००४. 
2) सा.प्र.वि.पत्र क्र.संकीर्ण-१००७/प्र.क्र.११८/०७/१४-अ, दिनांक १३.९.२००७. 


३) सा.प्र.वि. आदेशा क्र.सीसीए-१७११/प्र.क्र.९३/२०११/१४-अ, दि.८.१२.२०११. 
-आदेश- 


मंत्रालयीन विभागातील खालील लिपिक-टंकलेखक (गट (क) अराजपत्रित- वेतनश्रेणी एस-६ 
रु.१९९००-६३२००) यांना सन २०१९-२०२० या तदर्थ निवडसूची वर्षासाठी सहायक कक्ष अधिकारी 


(गट(ब) अराजपत्रित- वेतनश्रेणी एस-१४ रु.३८६००-१२२८००) पदावर या आदेशाद्वारे विहित अटीच्या 


अधीनतेने निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत आहे. तसेच सदर लिपिक- 


टंकलेखक यांची सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात तदर्थ पदोन्नतीनंतरची 


पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-६ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या विभागामध्ये करण्यात येत आहे. 


अ. । श्री/ नांव नियुक्‍ती | कर्मचाऱ्या | सध्याचा विभाग पदोन्नतीनंतरच्या 
क्र. श्रीमती प्रवर्ग चा प्रवर्ग पदस्थापनेचा विभाग 
| 9 | 2 3 | 8 षु ६ pe 
4 श्रीमती | भा.सी.ठाकूर अज अज महसुल व वन विभाग | महसुल व वन विभाग 
2 | att सु.शां.कदम खुला खुला | पाणीपुरवठा व | पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता विभाग स्वच्छता विभाग 
3 | att नि.ल.राणे खुला खुला । सामान्य प्रशासन | सामान्य प्रशासन 
विभाग विभाग 
४ श्री अ.पं.नवघरे खुला खुला | वित्त विभाग वित्त विभाग 
4 | sit रा.चं.चव्हाण खुला खुला | सहकार, पणन व| सहकार, पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग वस्त्रोद्योग विभाग 
६ | श्रीमती | प्रि.स.घडठी इमाव इमाव । जलसंपदा विभाग । जलसंपदा विभाग 
(9 | st उ.गो.मोरे अजा अजा | सार्वजनिक बांधकाम | नियोजन विभाग 
विभाग 
८ | श्रीमती | चे.दि.बेळे विमाप्र विमाप्र । इतर मागास बहुजन । इतर मागास बहुजन 
कल्याण विभाग कल्याण विभाग 
९ | att चे.सं.जाधव अजा अजा । वित्त विभाग वित्त विभाग 
शं श्री म.र.भावसार इमाव इमाव । वित्त विभाग सामान्य प्रशासन 
विभाग 


शासनआदेशक्रमांकःएएससी-१५१९/प्र.क्र.१६३/१४-अ, दिनांक 39 ऑगस्ट, 2020 


अ.  श्री/ नांव नियुक्‍ती | कर्मचाऱ्या | सध्याचा विभाग पदोन्नतीनंतरच्य 

क्र. श्रीमती प्रवर्ग चा प्रवर्ग पदस्थापनेचा विभाग 

Pa | २ 3 | 8 | ५ ६ FB 

शि श्री कि.रा.धोगडे इमाव इमाव । सामाजिक न्याय व | सामाजिक न्याय व 
विशेष सहाय विभाग | विशेष सहाय विभाग 

१२ श्री सं.शि.माने अजा अजा ।सामान्य प्रशासन | सामान्य प्रशासन 
विभाग विभाग 

१३ | श्रीमती | श.सं.राणे खुला खुला | उद्योग, ऊर्जा व उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग कामगार विभाग 

१४ श्री न.वा.मुंज खुला खुला | महसुल व वन विभाग | महसुल व वन विभाग 

१५ श्री वि.ग.जाधव खुला खुला | जलसंपदा विभाग । जलसंपदा विभाग 

१६ | श्रीमती | सु.स.कदम इमाव इमाव । सामान्य प्रशासन | सामान्य प्रशासन 
विभाग विभाग 

१७ श्री म.ना.बिडये खुला खुला | कृषि, पशुसंवर्धन, । कृषि, पश्रुसंवर्धन, 
दुग्ध व | दुग्ध व 
मत्स्यव्यवसाय मत्स्यव्यवसाय 
विभाग विभाग 

१८ श्री प्र.स.घोळप अजा अजा । गृह विभाग शाळेय शिक्षण व 

क्रीडा विभाग 

१९ श्रीमती | सु.सं.कदम खुला खुला | पाणीपुरवठा व | पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता विभाग स्वच्छता विभाग 

20 | aft सं.द.सकपाळ इमाव इमाव | सार्वजनिक बांधकाम | सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग विभाग 

29 श्री हे.कृ.निजाई खुला विमाप्र । कृषि, पशुसंवर्धन, । कृषि, पशुसंवर्धन, 
दुग्ध व | दुग्ध व 
मत्स्यव्‌यवसाय मत्स्यव्‌यवसाय 
विभाग विभाग 

22 श्री रा.र.विभूते इमाव इमाव | नगर विकास विभाग | सार्वजनिक आरोग्य 

विभाग 

२३ श्री म.धो.चौगुले अजा अजा ।सामान्य प्रशासन | जलसंपदा विभाग 
विभाग 

२४ | श्रीमती | वृ.शि.जाधव खुला खुला | गृह विभाग गृह विभाग 

२५ श्री प्र.गु.किजळे खुला इमाव । ग्रामविकास विभाग । ग्रामविकास विभाग 


पृष्ठछपैकी२ 


शासनआदेशक्रमांकःएएससी-१५१९/प्र.क्र.१६३/१४-अ, दिनांक 39 ऑगस्ट, 2020 


अ.  श्री/ नांव नियुक्‍ती | कर्मचाऱ्या | सध्याचा विभाग पदोन्नतीनंतरच्य 
क्र. | श्रीमती प्रवर्ग चा प्रवर्ग पदस्थापनेचा विभाग 
Pa | २ 3 | 8 | ५ ६ FY 
26 | at र.मा.कांबळे अजा अजा । गृह विभाग गृह विभाग 
२७ श्री र.रा.मिठबांवकर अजा अजा । सहकार, पणन व | सहकार, पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग वस्त्रोद्योग विभाग 
२८ | att वि.बा. खुला इमाव । गृह विभाग जलसंपदा विभाग 
कातवणकर 
२९ श्री सं.ह.सावंत खुला खुला | गृह विभाग सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग 
३० श्री ग.श.मुकादम खुला खुला | जलसंपदा विभाग । सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग 
३१ | श्रीमती | र.र.साळवी खुला खुला । जलसंपदा विभाग । जलसंपदा विभाग 
३२ श्री अ.श.निकम खुला खुला | अल्पसंख्यांक महसुल व वन विभाग 
विकास विभाग 
33 श्री सं.गो.मोगविरा खुला खुला | वित्त विभाग सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग 
३४ | श्रीमती | रं.दि.काटले इमाव इमाव | वित्त विभाग वित्त विभाग 
34 श्री अ.श्री.पवार खुला खुला | Aa, नागरी पुरवठा | अन्न, नागरी पुरवठा 
व ग्राहक संरक्षण [व ग्राहक संरक्षण 
विभाग विभाग 
३६ | att रु.ना.चकोले इमाव इमाव । गृह विभाग गृह विभाग 
30 श्री श.अ.हु.बेग खुला खुला | सार्वजनिक बांधकाम | सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग विभाग 
३८ श्री भा.वा.वानखेडे अजा अजा । जलसंपदा विभाग ।उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग 
३९ श्री स.ना.मुळये खुला खुला | गृह विभाग विधि व न्याय विभाग 
४० | श्रीमती | शि.प्रआरोसकर खुला खुला | वित्त विभाग वित्त विभाग 
४१ श्री भा.भि.विचारे खुला खुला ।सामान्य प्रशासन | सामान्य प्रशासन 
विभाग विभाग 
४२ | श्रीमती | सु.मा.शिदे खुला अजा ।अन्न, नागरी पुरवठा | अन्न, नागरी पुरवठा 


व ग्राहक संरक्षण 
विभाग 


व ग्राहक संरक्षण 
विभाग 


पृष्ठ७छपैकी३ 


शासनआदेशक्रमांकःएएससी-१५१९/प्र.क्र.१६३/१४-अ, दिनांक 39 ऑगस्ट, 2020 


अ.  श्री/ नांव नियुक्‍ती | कर्मचाऱ्या | सध्याचा विभाग पदोन्नतीनंतरच्य 
क्र. | श्रीमती प्रवर्ग चा प्रवर्ग पदस्थापनेचा विभाग 
pa | २ 3 | 8 | ५ ६ pF 
४३ श्री रा.कृ.कदम खुला खुला | वित्त विभाग वित्त विभाग 
४४ श्री अ.ह.ई.बागवान खुला खुला | महसुल व वन विभाग | महसुल व वन विभाग 
४५ श्री सं.मु.पेडणेकर खुला इमाव | सहकार, पणन व | वैद्यकीय शिक्षण व 
वस्त्रोद्योग विभाग औषधी द्रव्ये विभाग 
४६ श्री सं.श.मर्चेडे अजा अजा ।सामान्य प्रशासन | गृहनिर्माण विभाग 
विभाग 
४७ | श्रीमती | वै.वि.मयेकर खुला इमाव | मराठी भाषा विभाग । सामान्य प्रशासन 
विभाग 
४८ | श्रीमती | आ.सं.वडाळकर खुला खुला ।सामान्य प्रशासन | सामान्य प्रशासन 
विभाग विभाग 
४९ श्री अ.अ.दांडेकर खुला इमाव | जलसंपदा विभाग । नगर विकास विभाग 
Yo श्री यो.चं.जाधव खुला खुला । नगर विकास विभाग | आदिवासी विकास 
विभाग 
49 श्री न.वि.ठवरे अजा अजा । सार्वजनिक बांधकाम | सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग विभाग 
२. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ०४.०८.२०१७ 


रोजी दिलेल्या निर्णयान्वये पदोन्नतीमधीळ आरक्षण अवैध ठरविळे आहे. मा. उच्च न्यायालयाच्या 


निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ 


दाखल केली आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. याबाबत विधि व न्याय विभागाने दिनांक 
२८.१२.२०१७ रोजी दिलेल्या अभिप्रायानुसार, “खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यास 


कोणतीही वैधानिक अडचण नसल्याचे अभिप्रायदिले आहेत. त्यानुसार तूर्तास पदोन्नतीच्या कोट्यातील 


खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 
निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात यावीत. अशी कार्यवाही करताना सेवाज्येष्ठता यादीमधील 
मागासवर्गीय अधिकारी / कर्मचारी यांना पदोन्नती देण्यापूर्वी ते दिनांक २५.०५.२००४ च्या शासन 


निर्णयातील तरतुदीनुसार आरक्षणाचा लाभ मिळून सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आले नाहीत, 


याची खात्री प्रत्येक प्रशासकीय विभागाने करावी”, अशा सूचना सा.प्र.वि./कार्यासन १६ब ने दिनांक 


२९.१२.२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये दिल्या आहेत. 


पृष्ठपैकी४ 


शासनआदेशक्रमांकःएएससी-१५१९/प्र.क्र.१६३/१४-अ, दिनांक 39 ऑगस्ट, 2020 


३. दरम्यान, पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत राज्य शासनाने दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा 
याचिका क्र.२८३०६/२०१७ व इतर राज्यांच्या याचिकेबाबत मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 
१५.०४.२०१९ रोजी पुढील प्रमाणे आदेश पारित केळे आहेत."८/॥०॥/॥८॥(॥७/ orders status quo, as it 
exists today, shall be maintained. 'थाबाबत कार्यासन १६-ब यांनी पुढील प्रमाणे अभिप्राय दिले 
आहेत. MP १५.०७.२०१९ रोजी व आताही या BIRT दिनांक २९.१२.२०१७ च्या पत्रातील 
YAW अस्तित्वात आहेत. सबळ YSIS HGH होईपर्यंत सर्व पदोन्नत्यांबाबत या कार्याचनाच्या दिनांक 
२९.१२.२०१७ च्या पत्रातील सुवनांर्‍ुखसार कार्यवाही करण्यात याकी “सबब, या आदेशातील पदोन्नत्या 
शासन पत्र दिनांक २९.१२.२०१७ मधील सूचनांनुसार केवळ तात्पुरत्या स्वरुपात व कार्यासन १६-ब 
यांनी दिलेल्या उपरोक्त अभिप्रायानुसार देण्यात येत आहेत. 


त्यानुसार सदर लिपिक-टंकलेखक यांची सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील तदर्थ पदोन्नती 
मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ च्या अधीन 
राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात 
येत आहे. त्याशिवाय सदर तदर्थ पदोन्नती खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 


(अ) सदरची पदोन्नती ही प्रशासकीय निकड म्हणून तात्पुरत्या स्वरुपातील तदर्थ पदोन्नती राहील. 


(ब)  लिपिक-टंकळलेखकांना सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील तदर्थ पदोन्नती त्यांचेविरुध्द 
कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी प्रलंबित नाही तसेच या धारणेच्या अधिन राहून 
करण्यात येत आहे. संबंधित विभागांनी याची खातरजमा करावी. 


(क) सदर तदर्थ पदोन्नती अकरा महिन्यांच्या कालावधीसाठी असेल तथापि, त्यानंतर सदरहू तदर्थ 
पदोन्नतीस मुदतवाढ देण्याची कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्र.संकीर्ण- 
१००७/प्र.क्र.११८/०७/१४-अ, दिनांक १३.९.२००७ व शासन निर्णय दिनांक ०१-०८-२०१९ 
मधील तरतुदीनुसार संबंधित विभागामार्फत करण्यात यावी. 


(ड) या निव्वळ तात्पुरत्या तदर्थ पदोन्नतीमुळे संबंधित लिपिक-टंकलेखक यांना नियमित पदोन्नतीचे, 
ज्येष्ठतेचे किंवा आणखी कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 

(इ. सदर तदर्थ पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरुपात असून सदर पदावर संबंधितांचा कायमस्वरुपी 
धारणाधिकार राहणार नाही. 


(%) सदर USAT तदर्थ असून या पदोन्नत्या केवळ पदोन्नत कोट्यात उपलब्ध होणाऱ्या पदांनुसार 
नियमित करण्यात येतील. 


पृष्ठछपैकी५ 


शासनआदेशक्रमांकःएएससी-१५१९/प्र.क्र.१६३/१४-अ, दिनांक 39 ऑगस्ट, 2020 


४. संबंधित लिपिक-टंकलेखक यांनी सहायक कक्ष अधिकारी पदाची तदर्थ पदोन्नती न 
स्वीकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय,क्रमांक एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, 
दिनांक १२.०९.२०१६ अन्वये त्यांचे नाव सन २०१९-२०२० च्या निवडसूचीतून काठून टाकण्यात येईल 
व पुढील दोन वर्षी होणाऱ्या निवडसूच्यांमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार न करता तिसऱ्या वर्षाच्या 
निवडसूचीत सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठीची पात्रता तपासण्यात येईल. 


५. महाराष्ट्र राज्याचे प्रशिक्षण धोरणातील तरतुदीनुसार पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण घेणे संबंधितांवर 
बंधनकारक राहील. 


६. सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील तदर्थ पदोन्नतीचे आदेश निर्गमित करण्यापुर्वी संबंधित 
मंत्रालयीन विभागाने लिपिक-टंकलेखकांचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्राबाबतची 
खातरजमा करण्यात यावी. 


७. मागास प्रवर्गातील लिपिक-टंकलेखक यांचीनिव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती ही शासन 
निर्णय दिनांक २५.०५.२००४ मधील तरतूदीनुसार त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळून सेवाज्येष्ठता यादीत 
वरच्या स्थानावर आले नाहीत या अटीच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. संबंधित विभागाने याची 
खातरजमा करावी. 


८. सदर आदेशामधील अनुक्रमांक २३ येथील म.धो.चौगुले, अनुक्रमांक ३७ येथील श्री.श.अ.हु.बेग, 
अनुक्रमांक ४१ येथील श्री.भा.भि.विचारे, अनुक्रमांक ४३ येथील श्री.रा.कृ.कदम तसेच अनुक्रमांक ४४ 
येथील श्री.अ.ह.इ.बागवान यांचे वयाचे ५४ वर्षानंतरचे पुनर्विळोकनाच्या अधिन राहून तदर्थ पदोन्नती 
देण्यात येत आहे. 


९. हे Sa तात्काळ अंमलात येतील. पदोन्नत झालेल्या लिपिक-टंकलेखकांना संबंधित 
विभागाने तात्काळ कार्यमुक्त करुन या विभागास कळवावे. तसेच पदोन्नत लिपिक-टंकलेखकांनी 
पदस्थापना केलेल्या विभागात तात्काळ रुजू व्हावे. त्यांच्या पदस्थापनेत बदल करण्यासंबंधीच्या 
विनंतीची दखल घेण्यात येणार नाही. 
qo. सदर आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul वेबसाईटवर बसाईटवर उपलब्ध असून 
त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२००८३११५३९५५८००७ असा आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Gajanan Bhimrao Gurav 


(ग.मि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


संबंधित लिपिक-टंकलेखक (संबंधित मंत्राळयीन विभागामार्फत) 
पृष्ठछपैकी६ 


शासनआदेशक्रमांकःएएससी-१५१९/प्र.क्र.१६३/१४-अ, दिनांक 39 ऑगस्ट, 2020 


प्रत, 

१. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 

२. सह सचिव / उप सचिव (आस्थापन), संबंधित मंत्रालयीन विभाग (संबंधित 

३. कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, का.क्र.१४,१४-अ, १४-ब. मंत्रालयीन 

४. निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन १४-३) विभागांमार्फत) 


पृष्ठछपैकी७ 


